बुलढाणा जिल्ह्यातील इतर जिल्हामार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- ०५ मार्च, २०१८ 


क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/४४६ दि. ३०/०१/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये बुलढाणा जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांनी 
सदर रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 


होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक  दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक | लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 
Sax । (८/०० ते १७/२५) २९.५०० । प्रमुख 
ध्यप्रदेश राज्यसीमे पासून वडगावगड जिल्हा | ७.२५० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
म ज्यसीमे पासून र 
हारागपर, . 'धागोरा - मार्ग मार्ग-६१ 
: धानोरा  (महासिध्दो, f 
आसलगाव 
न 0 राज्यमार्ग ४७), सावरगाव, कुरणगड 
, खु.,कुरणगड | बु. (राज्यमार्ग २७८) इतर | (0/00 4 32/24) 
ee जिल्हा २२.२५० कि.मी. 
माहुली ते प्रस्तावित राज्यमार्ग २२२ ला 
Le ana मार्ग 
जोडणारा मार्ग. र 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


राज्यमार्ग २७१ पासून जळगाव जामोद, | इतर । (0/00 ते १३/००) २४.०० । प्रमुख 
वडशिंगी, मडाखेड बु.,चोंढी,काकोडा, | जिल्हा | १३.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
कळमखेड, जस्तगांव ते राज्यमार्ग २६९ | मार्ग मार्ग-६२ 
ला जोडणारा मार्ग. ८ 


इतर | (93/00 ते २४/००) 
जिल्हा ११.०० कि.मी. 


मार्ग 

९ 
राज्यमार्ग २७१ पासून ( निभोरा फाटा) इतर | (०/०० ते १६/००) १६.०० प्रमुख 
निंभोरा बु., बोराळा खु.,बोराळा जिल्हा । १६.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
बु.,काजेगांव, चोंढी मार्ग मार्ग मार्ग-६३ 

९ 
सायखेड, चिचारी, वसाडी, इतर | (५/०० ते १८/५० १८.५०० । प्रमुख 
हडियामहल, सोनबर्डी ते जामोद जिल्हा | १३.५० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
गावाजवळ राज्यमार्ग Yo ला जोडणारा मार्ग मार्ग-६४ 
मार्ग. २ 


ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) 
मार्ग ५.०० कि.मी. 
4 


प्रस्तावित प्रमुख जिल्हा मार्ग पासून ग्रामीण | (०/०० ते ३/००) ३५.०० प्रमुख 
(वसाडी जवळ), हडीयामहल, मार्ग ३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
दयालनगर, करमोडा, मारोड, ९ मार्ग-६५ 
धामणगाव, पळशी (झाशी), संग्रामपुर, ग्रामीण | (०/०० ते ४/०० 

बोडखा, काकोडा, कवठळ, नविन भोन मार्ग ४.०० कि.मी. 

व जुने भोन मार्ग ६३ 


इतर (०/०० ते २३/००) 
जिल्हा | २३.०० कि.मी. 
मार्ग 
११ 
इतर (०/०० ते ५/००) 
जिल्हा | ५.०० कि.मी. 
मार्ग 
२१ 


राज्यमार्ग २२२ VU, «= THAT, | इतर | (०/०० ते १४/०० २३.००  । प्रमुख 

भिळखेड, बोडखा, मनार्डी, वानखेड | जिल्हा | १४.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
फाटा,वानखेड, पिंप्री अडगाव ते|. मार्ग मार्ग-६६ 
राज्यमार्ग २७१ ला जोडणारा मार्ग. १५ 
इतर (०/०० ते ९/००) 
जिल्हा ९.०० कि.मी. 

मार्ग १६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


प्रमुख जिल्हा मार्ग १ पासून आलेवाडी, | इतर । (०/०० ते ७/००) २७.५०० । प्रमुख 
सायखेड,सोनाळा जिल्हा । ७.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
(राज्यमार्ग ४७,बावनबीर फाटा, | मार्ग मार्ग-६७ 


(राज्यमार्ग २६९) सोनाळा फाटा, VAT) ३ 
फाटा,उमरा, झाशी, पळशी ते प्रस्तावीत | इतर । (८/०० ते 93/00) 
प्रमुख जिल्हा मार्ग ला जोडणारा मार्ग. जिल्हा | ५.००कि.मी. 
मार्ग 
२ 
इतर | (०/०० ते 94/40) 
जिल्हा १५.५०० कि.मी. 


मार्ग 
१२ 
प्रस्तावित WAS AT. पासून बावनबीर इतर | (0/00 ते १०/०० १०.०० प्रमुख 
(राज्यमार्ग २६९ जवळ) पळसोडा फाटा, | जिल्हा १०.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
पळसोडा, खळद बु. काटेल, कोलद, | मार्ग मार्ग-६८ 
काकनवाडा खु., राज्यमार्ग २७१ ला | १३ 
जोडणारा मार्ग. 
राज्यमार्ग ४७ (वारखेड फाटा ) वारखेड, | इतर । (०/०० ते ६/०० २०.०० प्रमुख 
दानापुर, वडगाव वान,कोलद, काटेल ते| जिल्हा | ६.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
एकलारा उमरा ते प्रस्तावीत प्रजिमा ला। मार्ग व मार्ग-६९ 
जोडणारा मार्ग १४ (१२/०० ते २३/००) 
११.०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 

मार्ग ३.०० कि.मी. 

32 
जिल्हा सीमा, मांडवा, आडोळ खु इतर | (०/०० ते १०/५० १०.५०० | प्रमुख 
(राज्यमार्ग २७७ ) आडोळ बु., तिवडी, | जिल्हा १०.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
आजमपूर, गौलखेड, दादुलगांव, | मार्ग मार्ग-७० 
हिंगणा, मानेगांव ते राज्यमार्ग २७? SI} १८ 
जोडणारा मार्ग 
राज्यमार्ग २६९ मनसगांव ,गोळेगांव बु. इतर । (०/०० ते 23/00) ४७.०० प्रमुख 
पाडसुळ,आडसुळ फाटा ,पाळोदी | जिल्हा । 23.00 fe a. कि.मी. ।जिल्हा 
,झाडेगांव फाटा , मानेगांव फाटा, | मार्ग मार्ग-७१ 
राज्यमार्ग २४ चारमोरी aha, घुई, | 49 


हिंगणावैद्यनाथ, उन्हाळखेड, श्री क्षेत्र 
नागझरी, टाकळी नागझरी, वरखेड | इतर | (०/०० ते ११/५० 
बु.जवळा, पळसखेड, महागाव, गव्हाण | जिल्हा | 99.400 कि.मी. 
फाटा, HON राष्ट्रीय महामार्ग ६ ळा | मार्ग 
जोडणारा मार्ग. ६० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४७/नियोजन-२ 


इतर | (0/00 ते ७/०० 
जिल्हा ७.०० कि.मी. 
मार्ग 
६६ 
इतर (९/५० ते १५/००) 
जिल्हा १५.५०० कि.मी. 
मार्ग ६३ 


एकूण २६१.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग लांबीत २६१.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१४४५.४५० + २६१.००) म्हणजेच 
१७०६.४५० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत २४६.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२३३२.२३० - २४६.००) म्हणजेच २०८६.२३० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत १५.०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८८७.६६ - १५.००) म्हणजेच २८७३.६६ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०५१५१५४६८११८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Prashant || RASS 
Vinayakrao Patil 0 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुकत, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,बुलढाणा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, बुलढाणा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, अमरावती 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


